चंद्रपूर जिल्हयातील विसापूर, ता. बल्लारपूर येथे 
बॉटनिकल गार्डनच्या परिसरात “संरक्षक भिंत, 
सुरक्षा रक्षक कक्ष, सिमेंट रस्ते, सिमेंट नाली व 
पथमार्गाचे बांधकाम करणे” च्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष २४/लेखा/प्र.क्र.०६(२०२१-२२)/४२५, दिनांक १५.१२.२०२१ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष २४/लेखा/प्र.क्र.७४(१८-१९)/२३५/२०२२-२३, दिनांक २९.०६.२०२२ 
३. महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन क्र.साववि-२०१५/प्र.क्र.१३२/फ-११,दि.२४.१०.२०१६ 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७.०४.२०१५ 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन पत्र क्र.व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१११/अर्थ-२, 
दि.०४.१०.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

सन २०२२-२३ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत 
रुपये १३०००.७६ लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. 

चंद्रपूर जिल्हयातील बल्लारपूर मार्गावर विसापूर येथे बंगलोरच्या धर्तीवर बॉटनिकल गार्डन 
निर्माण करणे या प्रकल्पांतर्गत विसापूर ता.बल्लारपूर येथे बॉटनिकल गार्डनच्या परिसरात “संरक्षक 
भिंत, सुरक्षा रक्षक कक्ष, सिमेंट रस्ते, सिमेंट नाली व पथमार्गाचे बांधकाम करणे” या कामास 
रु.३३३.४४ लक्ष इतक्या किंमतीस संदर्भ क्र.३ च्या शासन ज्ञापनान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केली होती. सदर किंमतीत कमी/अधिक्याचे विवरणपत्रानुसार अतिरिक्त जी.एस.टी. व इतर 
कारणास्तव वाढ झालेली असून त्यानुसार रु.४००.४४ लक्ष इतक्या किमतीचे अंदाजपत्रक सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव संदर्भ क्र.१ व २ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आले आहे. सदरचे सुधारित 
अंदाजपत्रक अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे कार्यालयाने तयार केले असून, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक पडताळणी करुन 
साक्षांकित केलेले आहे. 


SIR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२९/फ-९ 


विसापूर ता.बल्लारपूर येथे बॉटनिकल गार्डनच्या परिसरात “संरक्षक भिंत, सुरक्षा रक्षक कक्ष, 
सिमेंट रस्ते, सिमेंट नाली व पथमार्गाचे बांधकाम करणे” बांधकामाच्या छाननीकरीता सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास सादर केला होता. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती रु.३८३.६६ 
लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सदर कामाचा खर्च विभागाकडे उपलब्ध निधीतून भागवावा, 
सदर काम रु. ३८३.६६ लक्ष इतक्या रकमेस पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी, तसेच सदर 
अंदाजपत्रकामुळे रु.५०.२२ लक्ष (१५.०६%) इतकी वाढ होत असल्यामुळे (प्रस्तुत कामाच्या 
प्रशासकीय किंमतीमध्ये १५ टक्केपेक्षा जास्त वाढ होत असल्यामुळे) सदर प्रस्ताव वित्त विभागास 
सादर करुन व्यय अग्रक्रम समितीची मान्यता घ्यावी या अटींच्या अधिन राहून सहमती दिलेली आहे. 
त्यानुसार सदर कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीसह व्यय अग्रक्रम समितीस प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 

संदर्भ क्र.9 अन्वये चंद्रपूर जिल्हयातील विसापूर, ता. बल्लारपूर येथे बॉटनिकल गार्डनच्या 
परिसरात “संरक्षक भिंत, सुरक्षा रक्षक कक्ष, सिमेंट रस्ते, सिमेंट नाली व पथमार्गाचे बांधकाम करणे” 
या कामाच्या रु.३८३.६६ लक्ष इतक्या किंमतीच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या संदर्भात व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ सप्टेंबर, 2022 रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार 
अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस तसेच 
व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, चंद्रपूर 
जिल्हयातील बल्लारपूर मार्गावर विसापूर ता.बल्लारपूर येथे बॉटनिकल गार्डनच्या परिसरात “संरक्षक 
भिंत, सुरक्षा रक्षक कक्ष, सिमेंट रस्ते, सिमेंट नाली व पथमार्गाचे बांधकाम करणे” या कामाच्या 
रु.३८३.६६ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास (सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” Recap Sheet 
प्रमाणे) खालील अटींच्या अधीन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) शासनाची सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.:- 

१. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

२. सदर काम रु.३८३.६६ लक्ष इतक्या रक्कमेत पूर्ण होईल तसेच सदर कामास द्वितीय 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता न घेण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

३. योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, 0४७ तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या Pears व त्रुटींची पूर्तता करणे याची 
जबाबदारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांची राहील. 

४. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 
तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांची राहील. 

५. अंदाजपत्रक उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२९/फ-९ 


६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती- 
२, दिनांक ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

८. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

९. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
दरपत्रके मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 

१०. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे 
/ नियम संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण व 
वन्यजीवन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) 
(२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षा अंतर्गत ५०-इतर खर्च उपशिर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११-ड/इमा-३, 
दिनांक ०२.०८.२०२२, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५४/का-१४७५, दिनांक 
२६.०८.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४६/व्यय-१०, दिनांक ५.०९.२०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२,दि. १७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग- 
पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 
अधिकार, अ.क्र. ९, परिच्छेद क्र. १३४ नुसार विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११६५६५९४६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS ० 
NARAYAN : 


उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 

उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभाग, चंद्रपूर 


Cc Ww A -5 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


SIR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२९/फ-९ 


५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


SRA निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२९/फ-९ 


“प्रपत्र-अ” 


शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२२/प्र.क्र.१२९/फ-९, दिनांक 22 ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


NAME OF WORK :- Construction of Compound Wall to Botanical Garden, 


Visapur, Tah.Ballarpur, Dist. Chandrapur 


“Recap Sheet” 

Sr. No Items Cost (Rs.) 
1 Building Proper (Civil Work) 2,66,34,829.00 
2 Water Supply and sanitation 7,99,045.00 
3 Electrification (Internal) «i. | 
4 Electrification (External) 6% of Civil Work 15,98,089.74 
Sub Total (P) 2,90,31,963.74 
4 Price Escalation @ 5% 13,31,741.45 
5 Contingencies @ 4% on P 11,61.278.55 
6 Labour Insurance @ 0.5% on P 1,45,159.82 
7 Green Building Concept @0.5% on P 1,45,159.82 
ee il Architecture Service @ 3.5% on P 10,16,118.73 
9 Centage Charges @ 5% on P 14,51,598.19 
10 Royalty Amount 2,67,733.00 
11 GST @ 12% on P+4+5+10 38,15,126.01 
Sub Total (A) 93,33,915.56 

Total Project Cost (P + A) 3,83,65,879.30 

Total (Rs. in Lakhs) 383.66 


ois os fe oie oe 2 ok 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


